शुध्दीपत्रक-स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा-२ 
अंतर्गत, विविध उपांगांच्या अंमलबजावणी संदर्भातील 
मार्गदर्शक सूचना... 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः स्वभामि-२०२३/प्र.क्र. ६५/पापु-०८ 
७ वा मजला, जी.टी. रूग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१. 
दिनांक: २६ फेब्रुवारी, २०२४. 
वाचा :- 
१) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- स्वभामि -२०२१/प्र.क्र.२७२ 
(भाग-१)/पापु-१६, दिनांक १८.१०.२०२१ 
२) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः स्वभामि-२०२३/प्र.क्र.६५/ पापु-०८ 
दिनांक: ०८ सप्टेंबर, २०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


उपरोक्त वाचा क्रमांक १ येथील शासन निर्णयामध्ये खालीलप्रमाणे परिच्छेद क्रमांक-१(ड) 


समाविष्ट करण्यात येत आहे :- 
“4(ड) स्वच्छ भारत अभियान (ग्रा) टप्पा-॥ अंतर्गत, आवर्यकतेनुसार उपांगांची 
राज्यस्तरावरुन केंद्रिय पद्धतीने करावयाची खरेदी, दरकरार व त्याअनुषंगिक तत्सम बाबी 
संदर्भातील कार्यवाही तसेच अंमलबजावणी प्रकरणी, खरेदी करावयाच्या बाबींचे 
(Purchase Item) विनिर्देशास (Specifications) तांत्रिक मान्यता व उपांगांच्या 
बांधकामासंबंधीच्या (Works Item) कामांना तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार, महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरण मुख्यालय स्तरावरील मध्यवर्ती नियोजन, संकल्पचित्रे व संनियंत्रण 
कक्ष तसेच, उपरोक्त बाबींशी संबंधित अन्य शासकीय संस्थांना राहतील. तसेच, स्वच्छ 
भारत अभियान (ग्रा) टप्पा-॥ अंतर्गत केंद्रिय पद्धतीने करावयाच्या उपांगांची खरेदी, 
दरकरार व त्याअनुषंगिक तत्सम बाबी संदर्भातील कार्यवाही तसेच अंमलबजावणी 
प्रकरणी प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार, वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकार 


नियमांनुसार निश्चित केलेल्या मर्यादेत राहतील.” 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः स्वभामि-२०२३/प्र.क्र. ६५/पापु-०८ 


२. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२२२१९१५५७७७२८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by HARSH BHANUDAS 


JAGADALE 
DN: c=IN, oO=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 
SANITATION DEPARTMENT, 


H A N A 2.5.4.20=4d681616973b9509460f63 1 55f2d1 
d3dffe33d046d2adc8504f466852619624e, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=48EF41 A6A6D899B8BCF71B2 


A A A | F 56164BA84DEF4261D73071D543D129EFBCO 
CS5B6FF, cn=HARSH BHANUDAS JAGADALE 


Date: 2024.02.26 15:02:40 --05'30' 
(हर्ष जगदाळे) 
कार्यासन अधिकारी ,महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

मा. विधानसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष व मा. विधानपरिषद सभापती/उप सभापती. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव. 

मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त/गृह )यांचे सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव. 


१) 
) 
) 
) 
) सर्वमा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
) 
) 
) 
) 


AD 


AN 


ee 


ल 


4 


मा.विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य. 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व, मंत्रालय, मुंबई. 

९) जिल्हा परिषद अध्यक्षा/अध्यक्ष, सर्व 

qo) विभागीय आयुक्त, सर्व विभाग. 

११) जिल्हाधिकारी,सर्व. 

१२) महासंचाळक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


an 


&. 


~ 


१३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद सर्व. 

१४) सह सचिव तथा अभियान संचालक (स्वच्छ भारत अभियान), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१५) अतिरिक्‍त अभियान संचालक (स्वभामि), राज्य पाणी व स्वच्छता Fam, बेलापूर, नवी मुंबई. 

१६) उपायुक्‍त (विकास), सर्व. 

१७) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा.व.स्व), जिल्हा परिषद, सर्व. 

१८) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व कार्यासने. 

१९) निवडनस्ती पापु ०८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


